मुख्य लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
सामान्य राज्य सेवा गट-ब या संवर्गातील 
अधीक्षक पदावरील खुल्या प्रवर्गात निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती- निवडसूची 
२०१९-२०. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ जानेवारी, २०२१ 


शासन आदेशा - 


मुख्य लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार अधीक्षक, सामान्य राज्य सेवा गट-ब 


(प्रशासन शाखा) [वेतन श्रेणी 5-१४ : रू.३८६००-१२२८००] पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या 
अधीनतेने खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर 


कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्डाविण्यात आलेल्या रिक्‍त पदावर पदस्थापना 


देण्यात येत आहे. 
कर्मचाऱ्यांचे | ज्येष्ठता | मूळ ।प्रवर्गातून। महसुली | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्रमांक | प्रवर्ग | पदोन्नती| विभाग 
४ | ५ | ६ | ७ | 
श्री. संजय आर. नगरे २०१६/३० | खुला |खुला |।नागपूर अधीक्षक (प्राथ), शिक्षणाधिकारी 
कार्यालय, जि.प. गडचिरोली 


२ अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत 
(क) समिती सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर 
नागपूर |अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत 
(अपंग) समिती गोंदिया, जि. गोंदिया 
समिती आर्वी, जि. वर्धा 
अपंग) 


tes 
षु 


अनु 
क्र. 
a 


= 
अपंग पंचायत समिती चांदवड, जि. नाशिक 
अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत 
समिती अंबड, जि. जालना 
८ अ.जा. अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत 
समिती चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर 


श्री. ज्ञानेश्वर पुंडलिक २०१६/१०२ | इ.मा.व.| खुळा |नागपूर |अधीक्षक (माध्य.), शिक्षणाधिकारी 
कार्यालय, जि.प. वर्धा 


ळ 


श्री. भारत 
: गुरूदास 
श्री.शिवाजी अमृत विसवे |२०१६/९२ | अ.ज. |खुलळा |।नागपूर |अधीक्षक, शालेय पोषण आहार 
चक्राकार [पंचायत समिती सेलू, जि. वर्धा 
श्री. 


शासन आदेशा क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 


fae श्री. बाबुराव रामलू सुरावार [209/908 | खुला ।खुळा औरंगाबाद |अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत 
समिती नांदेड, जि. नांदेड 


श्री. नागनाथ मोहनराव |।२०१६/१०५। भ.ज. [Zor औरंगाबाद |अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत 
शि 
प समिती तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद 
ती समिती तिवसा, जि. अमरावती 
मेतकर (अपंग) संस्था, जि. बुलढाणा 
पाटील (अपंग) समिती दौंड, जि. पुणे 
१६ श्रीमती मनिषा अशोक २०१६/१२० | विमाप्र | gor अमरावती |अधीक्षक (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी 
ee 
वानखेडे (कांबळे) कार्यालय, जि.प. औरंगाबाद 


१८ श्री. रविंद्र दामू ब्रम्हे २०१६/१२७| अ.जा. | खुला ae अधीक्षक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, जि. नागपूर 


(1) कार्यालय, जि.प. यवतमाळ 
os 
दत्तात्राय खोडके संस्था, जि. नाशिक 
टोपकर समिती सोलापूर उत्तर, जि. सोलापूर 
२२ श्रीमती अनिता सुधीर २०१६/१४८| खुला |खुळा अमरावती |अधीक्षक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण 
राजे संस्था, जि. अकोला 


समिती औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
बालासाहेब सोनटक्के करण्यात येतील 
दामले समिती वणी, जि. यवतमाळ 
(अपंग) समिती पनवेल, जि. रायगड 
२७ श्रीमती वर्षा एकनाथ २०१६/१५९ | अ.जा. | खुला ण- २ ।पदस्थापनेचे आदेडा स्वतंत्रपणे निर्गमित 
lie 0. le 


स्वामी समिती गंगाखेड, जि. परभणी 
coe 
तांबे समिती रामटेक, जि. नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 


३० श्रीमती अनिता रोहिदास |२०१६/१६५| अ.ज. |खुला अमरावती अधीक्षक शालेय पोषण आहार, पंचायत 
समिती लोणार, जि. बुलढाणा 


चक्राकार [समिती हिंगोली, जि. हिंगोली 
औरंगाबाद |अधीक्षक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण 
कुदळे संस्था, जि. उस्मानाबाद 
वाघमारे कार्यालय, जि.प. लातूर 


संस्था महाराष्ट्र, जि.प. लातूर 
मेश्राम समिती गडचिरोली, जि. गडचिरोली 
राऊत समिती बीड, जि. बीड 
३७ |श्री. मदन शेषराव मोपारी | 209/204] खुला | Got ।अमरावती |पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
| 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अंतिम निकालाच्या अधीन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशानुसार उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने देण्यात आळेली पदस्थापना ही, 


सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दिनांक २८.०४.२०१५ व त्यानंतर त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 


आलेल्या सुधारणेनुसार महसूल विभाग संवर्ग वाटप नियमांच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे 
पदोन्नती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागात किमान सहा वर्षे 


सेवा करणे बंधनकारक आहे . 


४. संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रूजू होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची 
कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित कर्मचारी यांनी पदोन्नती आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे. रूजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी 


शासनास कळवावा. जे कर्मचारी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 


दिवसाच्या कालावधीमध्ये रूजू होणार नाहीत, त्यांनी पदोन्नतीस नकार दिला आहे, असे गृहीत 
धरण्यात येईल व त्यांना सेवांतर्गत प्रगती योजनेंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशा / निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार पुढील दोन 
वर्षी होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये अशा अधिकाऱ्यांचा विचार करता येणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 


५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ व दिनांक ३० ऑगस्ट, 
२०१८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने पदोन्नती देण्यात आलेले वरील कर्मचारी पदोन्नतीच्या पदावर 
रूजू होईपर्यंत त्यांच्या विरूध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू झाल्यास अथवा फौजदारी खटला 


दाखल झाल्यास अथवा प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय पदोन्नतीच्या दिनांकास शिक्षेचा अंमल 
सुरू असल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करू नये. तसेच 


ज्या ठिकाणी पदोन्नती देण्यात आली आहे, त्या संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
अशा कर्मचाऱ्यांना रूजू करून घेऊ नये. आयुक्त (शिक्षण) यांनी निवडसूचीतीळल सर्व कर्मवरऱयांनी 
संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केळी आहे, तसेच मत्ता व दायित्व सादर केले आहे याची खातरजमा करावी. 
त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याबाबत sella करावी. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील कर्मचाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही याची 
नोंद घ्यावी. 


६. हा शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०१२७१६५८४६३८२१ असा 
आहे. हा शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Charushila Devendra Chaudhari 
C h h . | D d DN: c=IN, o: yernment Of Maharashtra, ou=School Education 
d 
varushila Devendra ॥ माण 
Chaudhari 


nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
3be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc80776 


8647; 38160 
serialNumber=a75e4cf904b78f2ae05 1843ea1ba6106a393c2b0cf 
60fe03c945913b2bae935f, cn=Charushila Devendra Chaudhari 
Date: 2021.01.27 17:02:12 +05'30° 


(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 


१ 

2 

3. Ud संचालक 
४. ud विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
५. सर्व शिक्षणाधिकारी 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


७. सर्व संबंधित कर्मचारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 
१) मा. मंत्री (शा.शि.) यांचे विशहोष कार्य अधिकारी 
२) मा. राज्यमंत्री, Bn यांचे स्वीय सहायक 


३) अपर मुख्य सचिव सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
8) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


